महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: एमव्हीडी-०६२१/प्र.क्र.१२२/परि-३ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०२४. 


विषय:-कोविड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना कोविड-१९ विषाणूचा 
संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह सहाय्य 
मंजूर करण्याबाबत. (दिवंगत श्री. राजेंद्र काशिनाथ शिंदे,मोटार वाहन निरीक्षक) 
संदर्भ :-१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि.२९.०५.२०२०. 
२) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका-४६२१/का.८(६)/शिंदे/कोविड-१९/ 
जा.क्र.४०९८, दि. ०६.०४.२०२२. 
3) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का.८(६)/कोविड-१९/२०२४/ 
कै.राजेंद्र शिदे/जा.क्र.१८६४, दिनांक १३.०२.२०२४. 


ज्ञापन :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२९.०५.२०२० अन्वये कोविड-१९ संबंधित कर्तव्य 
बजावताना कोविड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा कवच/सानुग्रह 
सहाय्य लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 
२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्र. २ व ३ अन्वये 
दिवंगत श्री. राजेंद्र काशिनाथ शिंदे, मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या कुटुंबियांना वित्त विभाग, शासन 
निर्णय, दि. २९.०५.२०२० अनुसार रुपये ५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या 
रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव सादर केला होता. 
३. दिवंगत श्री. राजेंद्र काशिनाथ शिंदे, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय, बारामती यांचा कोविड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना कोरोना विषाणू संसर्गाने 
दि. १०.१०.२०२० रोजी मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या सेवा कोविड-१९ विषाणूच्या सार्वत्रिक साथीच्या 
अनुषंगाने मदतकार्य यामध्ये समाविष्ट होत आहेत. श्री. राजेंद्र काशिनाथ शिंदे, मोटार वाहन 
निरीक्षक यांचा मृत्यू कोविड-१९ मुळे झाला असल्याचे रुबी हॉल क्लिनीक, पुणे यांनी प्रमाणित केळे 
आहे. 
४. त्यानुसार, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बारामती येथे कार्यरत दिवंगत श्री. राजेंद्र 
काशिनाथ शिंदे, मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या कुटुंबियांना रुपये ५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष 
फक्त) इतक्या रक्कमेचे सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यास या ज्ञापनाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. २९.०५.२०२० मधील तरतुदीनुसार दिवंगत श्री. राजेंद्र 
काशिनाथ शिंदे, मोटार वाहन निरीक्षक या अधिकाऱ्याच्या वारसास या संदर्भातील तरतूदी व नियम 
विचारात घेऊन सानुग्रह सहाय्य अदा करण्याची जबाबदारी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांची राहील. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एमव्हीडी-०६२१/प्र.क्र.१२२/परि-३ 


६. यासाठी येणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २०४१ वाहनावरील कर, (०२) 
प्रादेशिक कार्यालये, (०२) (०१) प्रादेशिक कार्यालये (२०४१ ००३६) (दत्तमत) (अनिवायी, 
१३-कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध 
असलेल्या मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


9. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०९०३१२०९०२९३२९ असा आहे. हे 
शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


JAYSEN JAYPRAKASH 
INGOLE 


(जयसेन इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

२) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बारामती. 

३) दिवंगत श्री. राजेंद्र काशिनाथ शिंदे, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
बारामती यांचे कायदेशीर वारस (परिवहन आयुक्त यांचेमार्फत). 

४) अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५) निवड नस्ती (परि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


